शासकीय तंत्रनिकेतनामधील विभागप्रमुख 
यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करून 
नियुक्ती पुढे सुरू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पकास-३४२०/प्र.क्र.9१/२०/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २६ फेब्रुवारी, २०२१. 


पहा : समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि.२२ डिसेंबर, २०२०. 


शासन शुध्दीपत्रक : 


उपरोक्त संदर्भाधिन झासन निर्णयामधील विवरणपत्रातील अ.क्र.१ येथील “श्री. व्यंकटेश भागवत 
कोंडवार” यांचे नावाऐवजी “श्री. व्यंकटेश भागवतराव कोंडावार” असे वाचावे. 
०२. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०२२६१५००४९५९०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sudhir Jaya se ee ee, 
Shetty cra aaa 


Date: 2021.02.26 15:05:09 +05'30° 


(सुधीर जया शेट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 
vernmen tt Of Maharashtra, ou=Higher and Technical 


प्रति:- संबंधित विभाग प्रमुख (तंत्र शिक्षण संचाळनाळयामार्फत) 
प्रत: 
१) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई, 
२) सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद/पुणे, 
३) प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे/ पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतन, लातूर (तंत्रशिक्षण 
संचालनालयामार्फत), 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/लातूर, (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 
६) निवड नस्ती (तांशि-७. 


